“कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व 
लायन्स पॉईंट विकसित करण्यासाठीच्या” 
आराखड्यास मान्यता मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. १२१/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: ०५/०२/ २०२४. 
संदर्भ: १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 
दिनांक ०४.०६. २०१५. 
2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का. १४४४, 
दिनांक १९.०७. २०१६. 
3) जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे पत्र क्र.जिनिस पुणे/नि-०६/आराखडा/कुरवंडेविआ/ 
2023/3282, दिनांक 04.92.2023. 
8) मुख्य अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचे पत्र क्र. /पु.म.प्र.वि.प्रा 
/मु.अ./अभि वि-१/७४/२०२३, दिनांक 02.92.2023. 
५) मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दि.१३.१२.२०२३ 
रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
६) शासन पत्र समक्रमांक दिनांक १९.१२.२०२३. 
७) जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे पत्र क्र.जिनिस पुणे/नि-६/आराखडा/७७/२०२४, दिनांक 
०९.०१.२०२४. 
८) मुख्य अभियंता, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांचे पत्र sh. /PMRDA 
/CE/Engg-9 /08/2028, दिनांक ११.०१.२०२४. 
९) मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने चक्राकार पध्दतीने 
दिलेली मान्यता. 


प्रस्तावना: 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.ई६४/का.१४४४, दि.०४.०६.२०१५ 


अन्वये राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ परिसर विकास आराखडा अंतिम करणे व 
अंमलबजावणीसाठी धोरण / मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच 
दि.१९.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये यातीळ काही तरतूदी/निकष याबाबत 
स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 

०२. उपरोक्त शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद आंतराष्ट्रीय / 
राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती व स्वरूप लक्षात 
घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक पातळीवरील सर्व 
संबधितांशी चर्चा करून विकास आराखडा व त्यास लागणारा निधी याचा आराखडा 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने तयार करून तो मुख्य 
सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार समितीस सादर करण्यात येतो. उच्चाधिकार 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. १२१/का.१४४४-अ 


समिती विकास आराखड्यास मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची 
मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी शिफारस करते. 

०३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) तथा पालकमंत्री पुणे जिल्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक २५.११.२०२३ रोजी झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत “कुरवंडे ता.मावळ 
जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित करण्यासाठीच्या” रू.३३३.५६ कोटीच्या 
आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ 
अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार 
समितीच्या दि.१३.१२.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत “कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर 
व लायन्स पॉईंट विकसित करण्यासाठीच्या” बाबत रू.३३३.५६ कोटी किंमतीचा आराखडा 
मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील शिखर समिती समोर मान्यतेस्तव ठेवण्याची 
शिफारस काही अटींच्या अधीन राहून करण्यात आली आहे. 

०४. नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये तीर्थक्षेत्र / पर्यटनस्थळ 
विकास आराखड्यास मान्यता देणेकरिता मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळीळल स्थापन 
करण्यात आलेल्या “शिखर समिती” समोर सदर प्रस्ताव अंतिम निर्णयार्थ सादर करण्यात 
आला. मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील शिखर समितीने चक्राकार पध्दतीने 
“कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉइंट विकसित करण्यासाठीच्या” च्या 
प्रस्तावित रू.३३३.५६ कोटीच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. 


शासन निर्णय-: 

“कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉइंट विकसित 
करण्यासाठीच्या”च्या प्रस्तावित रू.३३३.५६ कोटीच्या विकास आराखड्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

०२. जिल्हाधिकारी, पुणे यांचा अहवाल विचारात घेता, प्रस्तुत प्रकरणी प्रकल्पाचे विस्तृत 
आराखडे व संरचनात्मक आरेखन (Structural Design) तयार झाल्यावर तसेच ते भारतीय 
प्रा्योगिकी संस्थान, रुरकी किंवा मुंबई यांच्याकडून तपासणी करून घेतल्यानंतरच आराखड्याचे 
पुढील कामकाज सुरू करता येणार आहे. यासाठी काही कालावधी लागू शकतो. सबब, 
सद्यस्थितीत उच्चाधिकार समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे पुढे नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन 
राहून, कुरवंडे, ता. मावळ जि. पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित करण्यासाठीच्या 
रु.३३३.५६ कोटीचा आराखडा चक्राकार पध्दतीने शिखर समितीच्या खालील अटींच्या अधीन 
राहून तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे :- 
> प्रकल्प वन जमिनीवर उभारण्यात येणार असल्याने प्रथम वन विभागाची परवानगी प्राप्त 
करण्यात यावी. 
> या व्यतिरिक्त aaa सर्व सांविधानिक व इतर परवानग्या प्राप्त कराव्यात. 
> प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वन जमिनीच्या मोबदल्यात पुणे महानगर विकास 
प्राधिकरण क्षेत्रात वन विभागास शासकीय जमीन उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 
> नियोजन विभागाकडे Tour Circuit विकसित करण्याच्या कामाप्रमाणे त्या विभागाकडे 
पुढील कार्यवाहीसाठी वर्ग करण्यात यावे. 
पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. १२१/का.१४४४-अ 


> सदर प्रकल्प हा वन जमिनीवर उभारण्यात येणार असल्यामुळे वन विभागाकडून या 
प्रकल्पासाठी परवानगी मिळून आवश्‍यक वन जमीन उपलब्ध होईपर्यंत या 
प्रकल्पासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यात येऊ नये. 

> आराखड्याची अंमलबजावणी करताना कमीत कमी बांधकाम करण्यात यावे. 

०३. “कुरवंडे ता. मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईंट विकसित करण्यासाठीच्या” 
अंतर्गत कामांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पुणे यांना 
“संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, पुणे यांना “ संनियंत्रण 
अधिकारी” ही जबाबदारी पार पाडण्याकरिता स्वतंत्र कर्मचारीवृंद उपलब्ध करून देण्यात येणार 
नाही. तसेच संनियंत्रण अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी, पुणे यांची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे 
राहील. 

(१) “कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईंट विकसित करण्यासाठीच्या 
अंतर्गत “परिशिष्ट अ” येथे प्रस्तावित कामे दि.३१.०३.२०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावीत. 
जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी केलेल्या सादरीकरणानुसार निश्चित करण्यात आलेली 
अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून विहित कालमर्यादेत सदर कामे पूर्ण करून 
घेण्याची जबाबदारी“ संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे यांची राहील. 

(2) “कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित करण्यासाठीच्या” 
आराखड्यामधील मान्यता प्राप्त SHAT कोणत्याही कामांचा समावेश करण्यात 
येऊ नये. 

(३) “कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित करण्यासाठीच्या” 
आराखड्यातील कामांची द्विरुक्ती होणार नाही व अशी कामे कोणत्याही अन्य शासकीय 
योजनेत प्रस्तावित किंवा मंजूर अथवा प्रगतीत नाहीत, ह्याची खातरजमा करण्याची 
जबाबदारीसुद्धा “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे यांची राहील. 

(अ) आराखड्यासाठी आवश्‍यक परवानग्या प्राप्त करून घेणेः 

(१) “कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित करण्यासाठीच्या” 

आराखड्यातील कामांपैकी ज्या कामांकरिता “वनसंवर्धन कायदा, १९८०” अंतर्गत 
पूर्वपरवानग्या आवश्‍यक असतील त्यासाठी मान्यता वेळेत केंद्र व राज्य शासनाच्या 
विभाग/ कार्यालय/ प्राधिकरणाकडून प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी “संनियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे यांची राहील. 

“कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित करण्यासाठीच्या” 
आराखड्यातील कामे राबविण्यापूर्वी, आवश्‍यकता असल्यास “पर्यावरण(संरक्षण) 
कायदा, १९८६” तसेच “प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळ आणि अवशेष कायदा, 
१९५८” खाली अनुमती व इतर आवश्‍यक मान्यता/ आव्यक ना हरकत परवानगी 
संबंधित केंद्र व राज्य शासनाच्या विभाग/कार्यालय/प्राधिकरणाकडून घेण्याची 
जबाबदारी “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे यांची राहील. 


ट्ड 


(ब) आराखड्यातील कामांना तांत्रिक मान्यता घेणेः 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. १२१/का.१४४४-अ 


(१) “कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित करण्यासाठीच्या” 
आराखड्यातील कामे सुरू करण्या पूर्वी संबंधित कामांच्या आराखड्यास व 
अंदाजपत्रकास निश्चित केळेल्या अंमलबजावणी कार्यान्वयीन यंत्रणेचे “सक्षम 
प्राधिकारी”यांच्याकडून आवश्‍यकतेनुसार “तांत्रिक मान्यता” प्राप्त करून घ्याव्यात. 
तसेच ही कामे सुरू करण्यापूर्वी आवश्यकतेनुसार, जिल्हा परिषद व नगर पालिका या 
स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची देखील आवऱ्यक ती मान्यता घेण्यात यावी. 

(क) “कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित करण्यासाठीच्या” 
आराखड्यातील कामे विहित केलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण होण्याकरिता “संनियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आराखड्याशी संबंधित 
सर्व अंमलबजावणी व कायान्वयीन यंत्रणांच्या जिल्हा प्रमुखांचा समावेश असलेली एक 
“जिल्हास्तरीय तांत्रिक समिती”, गठीत करण्यात यावी. या समितीमध्ये जिल्हा 
नियोजन अधिकारी“ सदस्य सचिव” असतील. जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीची 
शक्‍यतो प्रत्येक महिन्यात एक बैठक घेण्यात यावी. अशा बैठकीस इतर जिल्हा प्रमुख 
यांना आमंत्रित करण्याबाबत “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून “ जिल्हाधिकारी, पुणे” 
यांना अधिकार राहील. 

(ख) आराखड्याचे संनियंत्रण व अंमलबजावणीसाठी “जिल्हास्तरीय समिती” व “ 
कार्यकारी समिती” गठीत करणेः 

(१ नियोजन विभाग, हासन निर्णय क्र.तीर्थवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 
दिनांक ०४.०६.२०१५ मधील सूचनांनुसार, शिखर समितीने मान्यता दिलेल्या “कुरवंडे 
ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित करण्यासाठीच्या” 
आराखड्याची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी मा.पालकमंत्री, पुणे जिल्हा 
यांच्या अध्यक्षतेखाली “जिल्हास्तरीय समिती” आणि “जिल्हाधिकारी, पुणे तथा 
संनियंत्रण अधिकारी” यांच्या अध्यक्षतेखाली“ कार्यकारी समिती” गठीत करण्यात आली 
आहे. “कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईंट विकसित 
करण्यासाठीच्या” संनियंत्रण व अंमलबजावणी करण्याचे संपूर्ण अधिकार“ जिल्हास्तरीय 
समिती” यांची राहील. 

(©) आराखड्यासाठी आवश्‍यकतेनुसार सल्लागार नियुक्‍त करणेः 
“कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित करण्यासाठीच्या” 

आराखड्यातील प्रकल्प अहवाल निश्चित केलेल्या कार्यान्वयीन यंत्रणांमारफत तयार करण्यात 
यावेत. अत्यंत आवश्‍यकता असेल तरच, विशिष्ट व तांत्रिक बाबींशी संबंधित कामांसाठी स्वतंत्र व 
सक्षम सल्लागार याची नियुक्‍ती करण्याबाबत “जिल्हास्तरीय समिती” कडून मान्यताप्राप्त करून 
घ्यावी. असा सल्लागार हा वास्तुरचनाकाराने तयार केलेला आराखडा/ नकाशा यानुसार प्राचीन 
स्मारके व पुरातत्वस्थळांशी संबंधित कामे स्वतंत्रपणे पूर्ण करण्याची क्षमता व बांधिलकी असलेला 
असावा. नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सल्लागाराकडे अशा प्रकारच्या कामाचा पुरेसा अनुभव 
असावा. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का. १४४४, दिनांक 
१९.०७.२०१६ अनुसार संबंधित सल्लागारास अदा करावयाचे शुल्क हे ठोक व वाजवी स्वरूपाचे 
असावे व त्याचा खर्च उपलब्ध निधीमधून करण्यात यावा. 

(इ) आराखड्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांची देखभाल दुरुस्ती: 

(१) “कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित करण्यासाठीच्या” 
आराखड्यातील कामे विश्वस्त संस्थेच्या माळकीच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत 
अशा कामां संदर्भात विश्वस्त संस्थेकडून “ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेणे 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. १२१/का.१४४४-अ 


बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामांच्या पूर्णत्वानंतर त्यांची आवश्‍यक देखभाल व 
दुरुस्ती, देवस्थान अथवा विश्वस्त संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी “ 
संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून sailed सुरू होण्यापूवी करारनामा करणे, संबंधित 
अंमलबजावणी व कार्यान्वयीन यंत्रणांवर बंधनकारक करावे. 

१.१.“ कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईंट विकसित 
करण्यासाठीच्या” आराखड्या अंतर्गत निर्माण होणाऱ्या इतर मालमत्तेची देखभाल व 
दुरुस्तीसाठीची जबाबदारी व यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद संबंधित 
अंमलबजावणी व कायान्वयीन यंत्रणांकडून होणे अपेक्षित असून ती जबाबदारी संबंधित 
प्रशासकीय विभागाची राहील. निर्माण होणाऱ्या अश्या मालमत्तेच्या देखभाल व 
दुरुस्तीसाठी कोणताही स्वतंत्र निधी नियोजन विभागामार्फत उपलब्ध करून दिला 
जाणार नाही. 

१.२. *“कुरवंडे ता. मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईंट विकसित 
करण्यासाठीच्या” आराखडयातील कामांमुळे निर्माण होणा-या पर्यटकांना सुविधा तसेच 
पर्यटनस्थळ सर्व नागरिकांसाठी खुले राहील यांची दक्षता घेण्यात यावी. 

(ह. आराख्ड्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांकरिता निधी वितरण: 

(१ “कुरवंडे ता. मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित 
करण्यासाठीच्या” आराखड्याकरिता शासनाकडून वितरीत होणा-या निधीतून खर्च 
करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून दिलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन 
करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर/ वितरीत निधीपेक्षा अतिरिक्‍त खर्च 
करण्यात येऊ नये ह्याची दक्षता” जिल्हाधिकारी, पुणे” यांची संनियंत्रण अधिकारी म्हणून 
राहील. 

(२  “कुरवंडे ता. मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित 
करण्यासाठीच्या” आराखडच्या एकूण किमतीच्या मर्यादेत, आराखड्यातील एका मंजूर 
कामामधील बचत ही त्याच आराखड्यातील मंजूर अधिक खर्चाच्या दुसऱ्या कामाकडे 
समायोजित करण्याचे अधिकार, बचतीच्या कामांमध्ये भविष्यात अतिरिक्‍त निधीची 
मागणी करू नये, या अटीच्या अधीन राहून “संनियंत्रण अधिकारी” म्हणून 
जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी जिल्हास्तरीय समितीकडून पूर्व परवानगी घेऊन करावी व 
त्याचा अहवाल स्वतंत्रपणे शासनास १५ दिवसात पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. 


(उ)  आराखड्याशी संबंधित शासनास सादर करावयाची विवरणपत्रे: 

(१ “कुरवंडे ता. मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित 
करण्यासाठीच्या” आराखड्याच्या निधीमधून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती, तसेच 
निधीतून होणाऱ्या खर्चाची विवरणपत्रे” परिशिष्ट ब” मध्ये नमूद केल्यानुसार, 
कार्यान्वयीन यंत्रणेने दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास न चुकता सादर करावीत. 
तसेच काम पूर्ण झाल्यावर “काम पूर्णत्वाचा दाखला” आणि निधीबाबतचे “उपयोगिता 
प्रमाणपत्र” न चुकता शासनास सादर करावे. या बाबींकरिता संनियंत्रण अधिकारी यांची 
जबाबदारी असेल. 

Q) जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे, यांनी उपरोक्त sear सर्व संबंधितांच्या 
निदर्डानास आणावेत. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. १२१/का.१४४४-अ 


०४. मा.मुख्य मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाळील शिखर समितीने चक्राकार पध्दतीने 
मान्यता दिल्यानुसार प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
०५. सदर योजना सन २०२४-२५ या वर्षापासून अंमलात येईल. या योजनेवर येणारा 


खर्च भागविण्यासाठी विभागासाठी मंजूर असलेल्या नियतव्ययामधून तरतुद करण्यात येईल. 
तसेच यासाठी नवीन लेखाशीर्ष उघडण्यात येत आहे. वित्तीय तरतुद व लेखाश्ीर्ष याबाबतचे 
आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

०६. “कुरवंडे ता. मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईंट विकसित 
करण्यासाठीच्या” आराखड्याच्या संदर्भातील कार्यवाही करतांना उच्चस्तरीय समितीच्या 
दि.१३.१२.२०२३ रोजी पार पडलेल्या बैठकीतील निदेशांचे तसेच शिखर समितीने चक्राकार 
पध्दतीने दिलेल्या Mead तंतोतंत पाळन करण्यात येईल, याबाबतची दक्षता “संनियंत्रण 
अधिकारी” म्हणून जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी घ्यावी. 


०७. उच्चाधिकार समितीने सदर प्रकल्प / आराखडा हा नियोजन विभागाकडे Tour 
Circuit विकसित करण्याच्या दृष्टीने या विभागाकडे वर्ग Hot se. सबब, सदर आराखड्याची 
अंमलबजावणी नियोजन विभागामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. Tour Circuit 
विकसित करण्याच्या दृष्टीने कुरवंडे ता. मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉइंट विकसित 
झाल्यावर ते स्थळ मध्यबिंदू मानून परिसरातील अन्य पर्यटनस्थळे विचारात घेऊन संभाव्य पर्यटन 
आराखडा (Tour Circuit) हा जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी संचालक, पर्यटन संचालनालय, 
मुंबई/महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्या सल्ल्याने तयार करावा व शासनास सादर 
करावा. 

०८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०५१९३२२३००१६ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
MILIND RAGHUNATH eer 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24450c1 1d5ce0d99ed18a61fb5b 
1685722e2c2c03, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KULKARNI य NAGATA 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, तातडीच्या आवश्‍यक कार्यवाहीकरिता, 
जिल्हाधिकारी,पुणे. 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री ह्यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
3. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
५. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व) 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सवी 
८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. १२१/का.१४४४-अ 


९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व 

१०.प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 
११. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१२. प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
१४.संचालक, पर्यटन संचालनालय, मुंबई. 

१५.आयुक्‍्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. 

१६.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१७. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

१८.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे 

१९.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, 

२०.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 

२१.मुख्य अभियंता, पुणे महानगर विकास प्राधिकरण, पुणे 

२२.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, पुणे 
२३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 

२४.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 

२५.संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई. 

२६.उप संचालक, पुरातत्व विभाग, येरवडा, पुणे. 

२७.निवड नस्ती. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. १२१/का.१४४४-अ 


परिशिष्ट-अ 


“कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईंट विकसित करण्यासाठीच्या” 


आराखडा 
अ.क्र प्रस्तावित कामे आव्यक निधी 
(कोटी .रु) 
हि लायन्स पॉईट परिसर २९.८७ 
इमारत), प्रवेशद्वार व तिकीट घर, SH टॉप, स्वच्छतागृह, 
गाझेबो, वाहनतळ ई(. 
2 | टायगर पॉईट परिसर ३०.४० 
इमारत), प्रवेशद्वार व तिकीट घर, SH टॉप, स्वच्छतागृह, 
गाझेबो, वाहनतळ ई(. 
3 ग्लास स्काय वाक व लायन्स टायगर पॉईट जोडणारा दरीवरील ३३.०० 
पुल 
४ | साहसी खेळ झिप लाईन), बंजी जम्पिंग, वाल geste, फेरीस ३.४० 
व्हील( 
५ ।प्रकाशावध्वनी शो 94.44 
६ | रस्ता रुंदीकरण ६७.५० 
लांब १२००मी ४५), भुशी धरण ते लायन्स पॉईट १० मी७.रुद .८ 
किलांब .मी., फ्रि वे( 
७ | पायाभुत सुविधा ६२.८३ 
सुरक्षा भिंत), SS स्केपींग, पाण्याची टाकी, अस्तित्वात असलेले 
धरण मजबुतीकरण, प्लंबिंग, अग्निशमन, CCTV, सौर ऊर्जा, 
वातानाकुलीत यंत्र, माहिती फलक इत्यादी( 
अंदाजित प्रकल्प किमत विकास कामे २४२.५५ 
८ ।'करव इतरबाबी ४९.७३ 
JGST १८ + %S%QAQC+Royalty + Insurance) 
8 +Contingencies @ 8% ९.७० 
ee) +Price Escalation @ 9% १६.९८ 
णि १ +Consultancy १४.६० 
)Architectural 2 + %PMC 2(% 
एकुण प्रकल्प किंमत | 333.46 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. १२१/का.१४४४-अ 


परिशिष्ट-ब 
विवरणपत्र- १ (भौतिक उदिष्ट्ये) 


आराखड्यातील | प्रशासकीय | प्रशासकीय । कार्यारंभ | अंदाजपत्रक निविदा पूर्ण 
एकूण कामांची मान्यता मान्यता । आदेठा स्तरावरील स्तरावरील झालेल्या 
प्रदान प्रदान करणे | देण्यात | कामांची कामांची | कामांची 
wal करण्यात बाकी आले संख्या संख्या संख्या 
आलेल्या | असलेल्या ल्या 
कामांची कामांची । कामांची 
संख्या संख्या संख्या 
[| २ ३ 8 4 & (9 
जिल्हाधिकारी, पुणे तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 
““कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईंट विकसित 
करण्यासाठीच्या” विकास आराखडा 
विवरणपत्र- २ (भौतिक उदिष्ट्ये) 
अ.क्र. | कामाचे । कामाची | कामासाठी । कामासाठी | कामासाठी | काम पूर्ण | काम पूर्ण 
नाव कार्यान्वयीन | मंजूर | आतापर्यंत | आतापर्यंत | करण्याचा | झाल्याची 
यंत्रणा निधी उपलब्ध | झालेला | दिनांक | टक्केवारी 
करून खर्च 
दिलेला 
निधी 
a 2 3 8 4 & (9 


जिल्हाधिकारी, पुणे तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 


“कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईंट विकसित 
करण्यासाठीच्या” विकास आराखडा” 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२३/प्र.क्र. १२१/का.१४४४-अ 


विवरणपत्र- ३ (आर्थिक उद्दिष्ट्ये) 


अ 
आराखड्या | आराखड्या | आराखड्या | आराखड्या | आराखड्या | आराखड्या 
स साठी साठी साठी सन साठी सन साठी सन 
प्रशासकीय | आतापर्यंत । आतापर्यंत । २०२३-२४ २०२४-२५ २०२५-२६ 
मान्यतेचा एकूण एकूण मध्ये एकूण | मध्ये एकूण | मध्ये एकूण 
दिनांक व | वितरीत निधी | वितरीत | अर्थसंकल्पित | अर्थसंकल्पित | अर्थसंकल्पित 
त्यानुसार निधीपैकी तरतूद तरतूद तरतूद 
मंजूर झालेला 
आराखड्या एकूण खर्च 
ची एकूण 
किंमत 
शिंओं २ 3 8 4 द 


जिल्हाधिकारी, पुणे तथा “संनियंत्रण अधिकारी” 


“कुरवंडे ता.मावळ जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉईट विकसित 
करण्यासाठीच्या” विकास आराखडा” 


